लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक व त्या 
मंडळाअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत 
व रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि.१.३.२०१८ ते 
दि.३०.९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१६२/२०१८)/सिं.व्य.('महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १०.०४.२०१८ 


संदर्भ :- १ क्र आस्था -२०१८ /(प्र.क्र.३९/२०१८) RE (म) दि.३०.१.२०१८ 


२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे जा.क्र.२०१/ 
१५९३/ आ.१/लाक्षेविप्रा क्र.८/२०१८, दि.१६.३.२०१८ चे पत्र. 


3) वित्त विभाग शा.नि.क्र. पदनि २०१६ प्र क्र८/१६/आपुक, दि ५.३.२०१८ 


शासन निर्णय- 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक व त्यांच्या 


अधिपत्याखाळीळ विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२९६ व रूपांतरीत 


अस्थायी आस्थापनेवरील ५८५ पदांना सदर पदे विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असल्याचे व 


सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीस अधिन राहून दि. १.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार तसेच विवरणपत्र १ ते १५ नुसार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. याबाबत होणारा खर्च सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित 


लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक. 


दि ८.३.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व 


उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१६२/२०१८)/सि.व्य.(महसूल) 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१११२११४५६९२७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत-परिशिष्ट अ Sanjay ee a 
Jagannath 
Savane cee 
(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१) वित्त विभाग(वि.सु-१), मंत्राळय, मुंबई- ३२, 


AD 


) 

) वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- 32, 

) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक, 

) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक, 
) कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे मंडळ, नाशिक, 
) 

) 

) 

) 


3 


०८ 


o~ 


पु 


कार्यकारी अभियंता, मालेगांव पाटबंधारे विभाग, मालेगाव, 
कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर, 
कोषागार अधिकारी / नाशिक/ मालेगाव / अहमदनगर, 
आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


an 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१६२/२०१८)/सि.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१८/(प्र.क्र.१६२ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल), दि.१०.०४.२०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक व मंडळांतर्गत विभागीय 


कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. १.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव साठी मुदतवाढ मुख्य लेखाशीर्ष व 
सुधारीत रुपांतरीत उपलेखाशीर्ष 
आकृतीबंधानुसार मंजूर | अस्थायी आस्थाप 
पदे नियत अस्थायी 
आस्थापना 
el ? 2 ह ५ 
शि लाभक्षेत्र विकास ९ शि मागणी क्रं. आय-३ 
प्राधिकरण, नाशिक (विवरणपत्र-१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे ८०, 
सर्वसाधारण, ००१, संचालन व 
२ लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रशासन (१९०) सार्वजनिक 
अंतर्गत लेखा परीक्षा पथक ४ i क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
नाशिक (विवरणपत्र-२) गुंतवणूका, (०४) परिरक्षण 
— आस्थापना खर्चासाठी भाग 
३ नाशिक पाटबंधारे विभाग व भांडवली अंशदान (08)(94) 
त्याअंतर्गत ६ उपविभाग व ४४५ १४१ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक, 
२७ सिंचन शाखा (विवरणपत्र-३) (विवरणपत्र-९) लाक्षेविप्रा, नाशिक (२७०१ ओ 
४ नाशिक पाटबंधारे ०२१) 
विभागांतर्गत १४ सिंचन विज ६१ 
शाखा (विवरणपत्र-१०) 
षु अहमदनगर पाटबंधारे 
विभाग अंतर्गत ३ सिंचन 03 98 
शाखा--९ (विवरणपत्र-४) (विवरणपत्र-११) 
& अहमदनगर पाटबंधारे 
विभाग त्या अंतर्गत ६ ४३८ ३०८ 
उपविभाग व २२ सिंचन (विवरणपत्र-५ । (विवरणपत्र-१२) 
शाखा 
७ मालेगाव पाटबंधारे विभाग 


त्या अंतर्गत ३ उप विभाग 
१५ सिंचन शाखा 


३४७ 
(विवरणपत्र-६) 


By 
(विवरणपत्र-१३) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१८/(प्र.क्र.१६२/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


नाशिक पाटबंधारे मागणी क्रं. आय-५ 
विभागांतर्गत गोदावरी १८ १ २७०१ मोठे व मध्यम 
कालवा नुतनी करण उप (विवरणपत्र-७ । (विवरणपत्र-१४) । पाटबंधारे ८०, सर्वसाधारण, 
विभाग क्र.१, नाशिक ००१, संचालन व प्रशासन (०६) 

ae Gas लाभक्षेत्र विकास आस्थापना, 
नाशिक पाटबंधारे a हक 

ane व गोदावरी (०६) (०९) अधिक्षक अभियंता व 
वि गोदावरी १८ १ ae ae 
काळया —_ , लाक्षेविप्रा नाशिक 
कालवा नुतनी करण (विवरणपत्र-८) (विवरणपत्र-१५) 
sans २. नाशिक (२७०१ बी २४२) 
उपविभाग क्र.२, नाशिक 

एकूण १२९६ ५८५ 
S a nj a y Diattally signed by Sanjay Jagannath Savane 


ces Department, 
le=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eecf658e36 1 0fal37d1ea1fd3304d639f1 
d5384d08303b49875a1fb41 cb9c5b8, 
serialNumber=86f57086a2beec37477c2f6210fb8 
a27626ca243a845ea1a73f70cf31be98102, 


Jagannath 
Savane 


cn=Sanjay Jagannath Sav: 
Date: 2018.04.11 12:14:25 +05'30! 


(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


